उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) च्या 
परिक्षेत गुणपत्रिकेवर सुधारीत ae नमूद 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौविपा-२०२०/प्र.क्र.१४/एस.डी.-२ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ:-१.शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०१६/ प्र.क्र.८९/ 
एस.डी.२, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१६ 
२.कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. कौविउ- 
२०१९ /प्र.क्र.9१/अभियान १, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणारी उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिने अत्यंत महत्त्वाची आहे. सदर 
परिक्षेतील यशापयश्ावर विद्यार्थ्याच्या पुढील शैक्षणिक भवितव्याची दिशा ठरत असते. उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परिक्षेस बसणारा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, विदयार्थ्यांच्या 
मानसिक व शारिरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो. महाराष्ट्र शासन संदर्भाधीन क्र.१ ,दिनांक 

३०ऑगस्ट ,२०१६ अन्वये इ .१० वी च्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर अनुत्तीर्ण (80) हा शब्द न 

वापरता विद्यार्थी पुरवणी परिक्षेत श्रेणी विषयासह तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण 
असल्यास" Eligible for only skill development programme “असा शेरा देण्यात येतो त्याच 
धर्तीवर कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांच्याकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 
निर्णयानुसार इ .१२ वी च्या विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेवर सुधारित ak नमूद करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत 
घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेच्या जुळे/ऑगस्ट २०२० च्या 
पुरवणी परिक्षेपासून व सन २०२० पासून घेण्यात येणाऱ्या नियमित परिक्षेला (फेब्रुवारी/मार्च) प्रविष्ठ 
होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेत अनुत्तीर्ण (Fail) हा शब्द यापुढे वापरण्यात येणार नाही. या 
अनुषंगाने गुणपत्रिकेत पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत. 

१. फेब्रुवारी/ मार्च, २०२० पासून नियमित परिक्षेच्या गुणपत्रिकेमध्ये खालीलप्रमाणे बदल 


करण्यात येत आहेत. 
अ. तपशील प्रचलित पध्दतीनुसार सुधारित शोरे 
क्र. गुणपत्रिकेतील शोरे 
गि विद्यार्थी नियमित परिक्षेतील सर्व विषयात उत्तीर्ण (२555) Bult (Pass) 
उत्तीर्ण असल्यास 
२ । विद्यार्थी नियमित परिक्षेत श्रेणी विषयासह एक अनुत्तीर्ण (Fail) Eligible for 
किंवा दोन विषयात अनुत्तीर्ण असल्यास 820029 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविपा- २०२०/प्र.क्र.१४/एस.डी.-२ 


“3 [faa नियमित परिक्षत श्रेणी विषयासह तीना अनुचीण 00 णारा 
किंवा त्यापेक्षा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण re-exam 
असल्यास 


२. इयत्ता १२ वी च्या जुले /ऑगस्ट २०२० च्या पुरवणी परिक्षेपासून गुणपत्रिकेमध्ये 
पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशील प्रचलित पध्दतीनुसार | सुधारित शेरे 
गुणपत्रिकेतील शोरे 


| विद्यार्थी पुरवणी परिक्षेत सुट घेतलेल्या | उत्तीर्ण (Pass) उत्तीर्ण (Pass) 
विषयासह सर्व विषयांत उत्तीर्ण असेल तर 


२ | विद्यार्थी पुरवणी परिक्षेत श्रेणीविषयासह एक | अनुत्तीर्ण (Pail) Eligible for 
किंवा दोन विषयांत श्रेणी विषयासह अनुत्तीर्ण re-exam 
असल्यास 


३ | विद्यार्थी पुरवणी परिक्षेत श्रेणीविषयासह तीन | अनुत्तीर्ण एमा) Eligible for 
किंवा तीन पेक्षा अधिक विषयात अनुत्तीर्ण skill 


development 
असल्यास programme 


विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर यापुढे अनुत्तीर्ण हा शब्द वापरण्यात येणार नाही. 

तथापि, उपरोक्त THA क्र. १ व २ मधील Eligible for re-exam किंवा Eligible for Skill 
Development Programme असा श]ोरा असलेले विद्यार्थी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण या दोन शब्दातच 
अर्थ लावावयाचा झाल्यास याचा अर्थ अनुत्तीर्ण असाच राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२२०१५४०३२३७२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ii Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 
Raj 8 n d ra S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 
Shankarrao Pawar spors cerarmen 


ate: 2020.02.20 15:48:18 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 


५. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

६. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविपा- २०२०/प्र.क्र.१४/एस.डी.-२ 
९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
१०. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), शिक्षण संचालनालय, पुणे . 
११. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१३. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई 
१५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६. सर्व विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
१७. सर्व विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
१८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/ प्राथमिक), जिल्हा परिषद 
२०. शिक्षण निरिक्षक (पश्चिम, दक्षिण, उत्तर), मुंबई 
२१. प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका 
१८. निवड नस्ती, एस.डी. २ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


